वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी अंतर्गतच्या परभणी 
मुख्यालयातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२३/प्र.क्र.११४/७-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०४/१२/२०२३ 


संदर्भ : विद्यापीठ अभियंता,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी यांचे 
क्र.जा.क्र.सिईएल-१२७४/२०२३, दि.०५.०६.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालय येथील रस्त्यांची 
कामे सन २००६ ते २००९ दरम्यान करण्यात आली होती. सदर कामासाठी विभागाने निधी करुन दिला 
होता. सन २०१० नंतर या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. विद्यापीठाच्या अंतर्गत रस्त्यांची 
मालकी ही विद्यापीठाची असल्याने, रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली 
जात नाहीत. परभणी कृषि विद्यापीठातील रस्त्यांची सद्य:स्थितीत दुरावस्था झालेली आहे. 
विद्यापीठातील रस्ते हे विद्यापीठातील मुलभूत सुविधेचा भाग असून, या रस्त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्‍यक 
असल्याने, परभणी विद्यापीठाच्या मुख्यालयातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करुन निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव विद्यापीठ अभियंता,वसंतराव नाईक मराठवाडा 
कृषि विद्यापीठ, परभणी यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालय येथील रस्त्यांच्या 
दुरुस्ती कामाच्या रु.१४७५.२६ लाख (अक्षरी रुपये चौदा कोटी, पंचाहत्तर लाख, सव्वीस हजार फक्त) 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. (सविस्तर तपशिल परिशिष्ट 
अ” मध्ये जोडला आहे.) 


२. या बाबीसाठी येणारा खर्च, मागणी मागणी क्र.डी-३,(००)(०९) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ ०१०५ या लेखाशिर्षाखालील 34, भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरीता अनुदान या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग पाच अन्वये 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार या 
शिर्षाखालील अनु.क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेमधील परिच्छेद क्र.१३४ मधील 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र.क्र.११४/७-ओ 


तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच, वित्त विभागाच्या 
दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१२०४१८४९३८०२०१ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1 297fd1 e8bda9b459f8 
5f75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOA 
M A D H AV p AT | | E6ED5C1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV 

PATIL 

Date: 2023.12.04 18:49:18 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 


. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 


कुलसचिव,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 


४. वित्तीय सल्लागार,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 


. नियंत्रक,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 

. विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ 2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

द 


जिल्हा कोषागार अधिकारी,परभणी,जि.परभणी. 


१०.उपकोषागार अधिकारी,परभणी, जि.परभणी. 

११.सहायक लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 
१२.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१३.उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६.कक्ष अधिकारी 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१७.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र.क्र.११४/७-ओ 


शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२३/प्र.क्र.११४/७-अे, दि.०४/१२/२०२३ सोबतचे सहपत्र परिशिष्ट-अ 


(Rs.) 
Name of work : Improvement of Road For Sec-I, II, 11, Parbhani under 
VNMKY\V, Parbhani 
Sr. No Item of Work Total Amount 
1 Cost of construction Civil 124283978.00 
2 GST 18% 22371117.00 
3 Royalty Charges 1000 
4 Quality Control Charges 250000.00 
5 Labour Insurance 621420.00 
Total Amount 147526515.00 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd 1 e8bda9b459f85F 
75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE 
6ED5C1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 


Date: 2023.12.04 19:12:26 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


